पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्ता ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.३१/बांधकाम-५ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: ११ जून, २०२४ 


वाचा :- 


१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२००८/प्र.क्र.०२/नियोजन-२, 
दि.२४ एप्रिल, २०१२ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३१/नियोजन- 
२, दि.२१ Fos, २०२३ 

३) ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपर-२०२३/प्र.क्र.०१/बांधकाम-५, दि.०४ 
डिसेंबर, २०२३ 

४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः का- 
२/रेशा/८७/१४८४/सन २०२४, दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२४ व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक: का-२/रेशा/२५८२/सन २०२४, दिनांक ०५ मार्च, 
२०२४ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्त्यांना ग्रामीण मार्ग म्हणून व ग्रामीण मार्गांना इतर जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतची कार्यपध्दती व निकष संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये 


निश्चित करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.३१/बांधकाम-५ 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 


पत्रान्वये पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 


योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 


प्रस्तावामध्ये मागणीकृत रस्त्याकरिता भुसंपादनाची आव्यकता नसल्याचे व सदरहू रस्ता वन 


जमिनीतून जात नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 


योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत जिल्हा परिषद, पुणे यांनी मागणी केलेली आहे. 


त्यानुसार सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद, पुणे यांनी दिलेले ना-हरकत पत्र विचारात घेता, सदरहू रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व प्रशासक तथा मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी दिलेले ना-हरकत पत्र विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील 


हवेली तालुक्‍यातील खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये 


समाविष्ट करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत करावयाची | दर्जोन्नती नंतरचा 
क्र. एकूण लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
तालुका-हवेली 
| वांजळेवाडी ते भुकूमशिव | ०/०० ते ३/०० ३.०० ग्रामीण मार्ग-४९९ 
रस्ता (अहिरेगांव अंतर्गत 
सोनारवाडी मोकरवाडी, 
खांडेवाडी) 
एकुण लांबी ३.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.३१/बांधकाम-५ 


2. परिणामी रस्ते विकास योजना सन 2009-29 मधील पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत खालीलप्रमाणे बदल होत आहे. 


अ.क्र.। रस्त्याचा दर्जा | दर्जोन्नती पुर्वीची दर्जान्नत दर्जोन्नती नंतरची 
एकूण लांबी करावयाची एकूण एकूण लांबी (कि.मी.) 
(कि.मी. लांबी (कि.मी.) 
| 9 | ग्रामीण मार्ग ९६०९.०९६ (+) 3.00 ९६१२.०९६ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११५२७०३६१२० असा आहे. हा Bay 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


me) 


Cc AW A 


PRASHANT 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e 


Vi N AY A KR AO 814db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PATIL 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CA 
ES5FDDC4F8C964F 3AFC6B6249294AD88EC870D, 
cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 

Date: 2024.06.12 13:07:00 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव 
विभागीय आयुक्त, प्रादेशिक विभाग, पुणे 


जिल्हाधिकारी, पुणे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 


रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 


करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.३१/बांधकाम-५ 


प्रत, 


Cc Aw A  -0 


. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 


विकास योजना सन २००१-२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 


उप सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव (नियोजन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 


कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, पुणे 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (बांध-५) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


